अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मुलामुलींना 
शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सन २०२१- 
२२ साठी विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र. इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/शिक्षण-१, 
दिनांक २७ जून, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/शिक्षण-१, दिनांक १ 
जुले, २०१७ 
३) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.इबीसी-२०१६/प्र.क्र.४२६/शिक्षण-१, दिनांक ३० जुन, 
२०१८ 
४) शासन निर्णय क्र.पशियो-२०२०/प्र.क्र.६५/शिक्षण-१,दिनांक २४.९.२०२० 
५) शासन निर्णय क्र. पशियो २०२१/प्र.क्र.१४/ शि-१, दिनांक १० मार्च,२०२१ 


६) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/शिक्षण/परदेशा शिष्यवृत्ती/२०२१-२२/ 


निवड /का-४ ई/कॅम्प मुंबई/२००१, दिनांक ५.८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी 
मिळावी याकरीता सन २००३ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. सदर योजनेच्या 
नियमावलीमध्ये कालानुरुप वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या असुन, संदर्भीय दिनांक २७ 
जून,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेची सुधारीत नियमावली विहीत करण्यात आलेली 
आहे. 
२. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी 
३०० क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगच्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील, अशा एकूण 
७५ विद्यार्थ्यांची योजनेंतर्गत निवड करण्यात येवून, त्यांना परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. 
त्यानुसार सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांची निवड 
करुन त्यांना परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मुलामुलींकरीता परदेश शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत संदर्भीय दिनांक २७ जुन, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार अपर मुख्य सचिव, 
सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या निवड 
समितीच्या शिफारशी व शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार निवड केलेल्या प्रपत्र- “अ-१”, 
अ-२”, “अ-३”, “अ-४”, “अ-५”, “अ-६”, “अ-७” “अ-८” “अ-९” “अ-१०”, “अ-११”* आणी 
“अ-१२”* मधील एकूण ५६ विद्यार्थ्यांना सदर शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


३. उपरोक्त निवडीच्या व्यतीरिक्त एकुण क्षमतेपैकी उर्वरीत रिक्‍त राहणाऱ्या १९ जागा ह्या 
शासन निर्णय दिनांक २७.६.२०१७ मधील परिच्छेद (त-१) मधील तरतूदीनुसार उभ्या किंवा 
आडव्या आंतरपरिवर्तनाने त्या त्या प्रमाणात निवड समितीच्या शिफारशीनुसार भरण्याची तरतूद 
आहे, त्यानुसार अपर मुख्य सचिव (सा.न्या) यांच्या अध्यक्षतेखाळी निवड समितीने अंतरपरिवंर्तनाने 
निवड केलेल्या प्रपत्र “ब-१”, आणी “ब-२”, मधील १९ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


३.१ त्याचबरोबर शासन निर्णय दिनांक १०.३.२०२१ मधील तरतुदीनुसार राजर्षी शाहू 
महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत मंजूर संख्येइतक्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात 
आल्यानंतर, काही विद्यार्थ्यांनी विविध कारणास्तव राज्यशासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत त्यांची झालेली निवड रद्द करण्याची मागणी केल्यास, san रिक्‍त होणाऱ्या जागांवर 
निवड समितीने शिफारस केलेल्या लगतच्या गुणवत्तेनुसार पात्र विद्यार्थ्याच्या प्रतीक्षा यादीमधून, 
गुणानुक्रमे पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची, त्याच निवड वर्षात निवड करण्याचे अधिकार राज्य 
शासनास आहेत. सदर तरतूदीच्या अनुषंगाने प्रपत्र क अन्वये एकूण ३८ विद्यार्थ्यांची सर्वसाधारण 
प्रतीक्षा यादी निर्धारीत करण्यात येत आहे. 

४. परदेश शिष्यवृत्ती साठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती प्रदान 
करण्यासाठी आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या 
विद्यार्थ्यांकडुन शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेली हमीपत्रे घेवुन तसेच विद्यार्थ्यांची मुळ 
कागदपत्रांची तपासणी करुनच संबंधित विद्यार्थ्यास अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची कार्यवाही 
करावी. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयात नमूद अभ्यासक्रम व कालावधीसाठी शिष्यवृत्ती 
मंजूर करण्याचे तसेच विद्यार्थ्यांचे परदेशातील शिक्षण चालु असल्याच्या कालावधीत एखाद्या 
विद्यापीठाच्या शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ किंवा घट होत असल्यास, त्यानुसार देय शिष्यवृत्ती मंजूर 
करण्याचे अधिकार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 
प. ज्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी 
त्यांचे शिक्षण संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करुन देणे 
आवश्यक आहे. या अनुषंगाने संबंधित विद्यार्थ्याकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी हमीपत्र 
(BOND) लिहून घेणे बंधनकारक राहील. 


६. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांने परदेशातील पदव्युत्तर पदवी 
किंवा पीएचडी अभ्यासक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही 
परिस्थितीत विद्यार्थ्यास मुदतवाढ वा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. 
७. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यास उच्च शिक्षण 
घेण्यासाठी ज्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठात अथवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे, ते 
ठिकाण वा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्याने परस्पर बदलल्यास संबंधित विद्यार्थ्याकडुन शिष्यवृत्तीची 
रक्‍कम संपूर्णत: वसूल करण्यात येईल. 
८. (अ) शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेपैकी ज्या 
विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षाची अथवा ज्यांना द्वितीय वर्षाची शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे, त्यांना त्या 
वर्षाचे शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च यांची रक्कम आयुक्‍त, समाजकल्याण 
पृष्ठ १५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संबंधित विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती प्राप्त करुन 


घेऊन, शिक्षण फी संबंधित विद्यापीठास आणि निर्वाह भत्ता व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम संबंधित 
विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात अदा करावी. 

(ब) त्या नंतरच्या वर्षाचे सत्रनिहाय शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च 
याबाबत विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती, उपस्थिती आणि विद्यार्थ्याचा समाधानकारक शैक्षणिक 
प्रगती अहवाल प्राप्त करुन त्यानुसार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी शासन 
निर्णयाप्रमाणे संबंधित वर्षाची अनुज्ञेय शिष्यवृत्तीची रक्कम वरील परिच्छेद ६ (अ) नुसार अदा 
करावी. 


९. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण, ०१ - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७, शिक्षण, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (वि.घ.यो.), (०४) (२३), विदेशात 
विशेष अध्ययन करण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती, 
(२२२५ ३८३२), ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालून त्या अंतर्गत चालू 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्त, 
समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


१०. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना 
शासन निर्णय क्रमांक इबीसी-२०१७ /प्र.क्र.२८८ /शिक्षण-१, दिनांक २७ जून, २०१७, शासन 
शुध्दीपत्रक क्रमांक इबीसी-२०१७ /प्र.क्र.२८८ /शिक्षण-१, दिनांक १ जुले, २०१७ व शासन निर्णय 
क्रमांक इबीसी-२०१६/प्र.क्र.४२६/शिक्षण-१, दिनांक ३० जुन, २०१८ व दिनांक १०.३.२०२१ 
मधील तसेच वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

११, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०८१२१७२०४८२३२२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH 
RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


वका 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

९. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

१०. संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

१३. संबंधीत विद्यार्थी (समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 

१४. उपसचिव (अर्थसंकल्प)/(विघयो), सा.न्या.व वि.स.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१५. सहसचिव/अवर सचिव (शिक्षण-१), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१६. निवडनस्ती (का.शिक्षण-१). 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२१/प्र.क्र.९६/शिक्षण-१, दिनांक १२.८.२०२१ चे सहपत्र) 


सन २०२१-२२ करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना परदेश शिष्यवृत्ती -निवड यादी 


प्रपत्र-अ-१ 
पदव्युत्तर पदवी - कला (PG - Arts) 
अ. विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या QS World | अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव पीठाच्या Ranking A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव २०२० अभ्यासक्रमाचे नाव 
Ea 2 3 1 ४ | 4 ६ ae eel ८ 
षि मैथिली सुनील UCL UK rd PG Msc Built ०१ वर्ष 
गोटपगार environment 
sustainable heritage 
2 प्राची उमेश eR | Columbia US १९ PG Master of Public २१ महीने 
University Administration 
प्रपत्र-अ-२ 
पदव्युत्तर पदवी - वाणिज्य (PG - Commerce) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नावा | प्रवेश घेतलेल्या विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र. विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World क्र्म विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
डा २ ३ feel 4 ६ a ८ 
३ प्रथमेश शिवाजी University of UK २० PG Msc Finance १ वर्ष 
ससाने Edinburgh Technology and 
policy 
8 निहार जगन्नाथ The Australian Australia ३१ PG Master Of Finance ०२ वर्ष 
नारायणकर National 
University 
प्रपत्र-अ-३ 
पदव्युत्तर पदवी - विज्ञान (PG - Science) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नावा | प्रवेश घेतलेल्या विद्या Qs अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
Ee 2 3 oe 4 ६ ae या ८ 
4 तन्वी राजहंस शोंडे | UCL UK a PG Msc Social ०१ वर्ष 
Development 
Practice 
& बोधीका UCL UK शि PG Envirnonment and १ वर्ष 
संतोषकुमार sustainable 
दारोकर Developnment Msc 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


प्रपत्र-अ-४ 
पदव्युत्तर पदवी - अभियांत्रिकी (PG - Engineering) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नावा | प्रवेशा घेतलेल्या विद्या Qs अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World क्र्म विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
ea 2 3 (aed 4 ६ ल्क तळं ८ 
9 योगेश जनार्दन Imperial UK ०८ PG MSc in १ वर्ष 
बडेकर college London Enviornmental Engg 
८ पथिक परीत्याग The University | US ०९ PG Master of Science In | १.५ वर्ष 
रुपवते Of Chicago Analytics 
8 START शैलेशकुमार Nanyang Singapore | 93 PG Master of Science १ वर्ष 
देठे Technological Power engg 
University 
Singapore 
(NTU) 
rd अस्मीता रविद्र वाघ | Columbia United १९ PG MS civil engg २ वर्ष 
university States 
णि १ | तेजस राजू तायडे | Columbia US १९ PG Msc Mechanical १.५ वर्ष 
University Engg. 
१२ | प्रसाद काशिनाथ । University of Us २१ PG Master Of १६ महीने 
साकत Michigan- automotive Engg 
Annarbor 
१३ | Saar महादेव The University | UK २७ PG Msc Advance १ वर्ष 
गाडेकर Of Manchester chemical engg 
१४ | ऐश्वर्या चंद्रकांत The Australian | Australia | 39 PG Master of २ वर्ष 
सोनवणे National Computing 
University 
१५ | निखिल भारत Newyork US 34 PG aster In science in | 2 a8 
यादव University nformation system 
(NYU) 
१६ | रेवती रमेश खराटे | Newyork US 34 PG aster of science in | २ वर्ष 
University nformation system 
(NYU) 
१७ | चेतन महादेव इंगळे | Newyork US 34 PG aster inComputer | 2 a9 
University Science 
(NYU) 
१८ | Saar श्रीधर गोंदणे | Newyork US 34 PG Ms Computer engg. | 2 a9 
University 
(NYU) 
१९ | अनुराग रामेश्वर Newyork US 34 PG Ms In Computer २ वर्ष 
नागदेवे University engg. 
(NYU) 
२० अभिषेक रांजेंद्र Newyork US 34 PG Master of science In | २ वर्षे 
रांजणे University computer Science 
(NYU) 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


२१ अरूंधती New York US 34 PG Master in 2 ay 
रवीकिशोर चव्हाण | University Biotechnology and 
(NYU) enterpreneoship 
२२ | नवोदय यादोराव | New York US 34 PG Ms in Mechatronics | 2 a9 
बोरकर University and Robotics 
(NYU) 
23 सम्यक कबीर New York US 34 PG Masters in computer | 2 ay 
रावलेकर University engg. 
(NYU) 
२४ | विजय राजाराम The University | Australia | ४० PG aster of २ वर्ष 
सुरवाडे of Sydney nformation Tech 
and information 
ech. Management 
२५ | उपलीचंद्रमणी The University | Australia | ४० PG aster of २ वर्ष 
लभाणे of Sydney Philosophy Engg. 
२६ प्रथमेश विलास The University Australia ४० PG aster of २ वर्ष 
यादव of Sydney professional Engg 
(Civil) 
२७ =| निखिल साहेबराव | University of Australia | ४० PG Master of २ वर्ष 
मोरे Sydney professional 
Engg.(Accelerated) 
(Electrical) 
२८ | सोनल मधूकर University of Australia | ४० PG Master of २ वर्ष 
वायदंडे Sydney Information Tech 
and Master of 
information tech. 
anagement 
28 IRY दिलीप University of Australia ४० PG aster of project १९ महीने 
पाझारे Sydney anagement 
३० | नभश्री निकेतन University of Australia | ४० PG aster of १.५ वर्ष 
जांभुलकर Sydney nformetion Tech. 
३१ । अंकीत नरेंद्र The University | Australia | ४१ PG aster of २.५ वर्ष 
रामटेके Melborne construction 
manageme nt 
प्रपत्र-अ-५ 
पदव्युत्तर पदवी - व्यवस्थापन (PG - Management) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नावा | प्रवेशा घेतलेल्या विद्या Qs अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र. विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
Ea 2 3 =a 4 ६ a= ae ८ 
३२ | वैभव विनोद इंगोले | Newyork US 34 PG Ms In Management | 2 a9 
University and system 
(NYU) 
३३ | अनिझा चंद्रशेखर | The University | Australia | ४१ PG Master of २ वर्ष 
बुकटे of Melbourne Management (HR) 
३४ | देवयानी सुरेश University Of | Australia । ४१ PG Master of २ वर्ष 
मारू Australia International 
Business 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


३५ | शितल पंडीत The University | Australia | ४४ PG Master of ०२ वर्ष 
मेश्राम of New International 
Southwales Business 
UNSW Sydney 
३६ | सुजीत मनोहर The University | Australia | ४४ PG Master of २ वर्ष 
देसाई of New International 
Southwales Bussiness 
UNSW Sydney 
३७ | स्वप्नील राजेडा The University | Australia | ४४ PG Master of २ वर्ष 
लिंगायत of New International 
Southwales Bussiness 
UNSW Sydney 
३८ | शिवरत्न सुनील The University | Australia | ४४ PG Master International | २ वर्ष 
जांबोनी of New Bussiness 
Southwales 
UNSW Sydney 
38 अमीत हनुमंत The University Australia :1:1 PG Master of २वर्ष 
कारंडे of New International 
Southwales Bussiness 
UNSW Sydney 
प्रपत्र-अ-६ 
पदव्युत्तर पदवी - विधी (PG - Law) 
a. | विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या | विद्यापीठा 059  । अभ्यास | परदेशातील अभ्यासक्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | च्या देशाचे | World | क्रम विद्यापीठातील कालावधी 
नाव Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
| a | २ 3 | ok | षु ६ Fl c 
४० | मानसी अनील Tel Aviv Israel 230 LLM १० महीने 
चव्हाण university 
प्रपत्र- अ-७ 
पीएचडी - कला (PhD - Arts) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नावा | प्रवेशा घेतलेल्या विद्या Qs अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
Es २ ३ reesei षु ६ Sa G 
४१ | उपेंद्र पुणाराम University of UK 20 PhD Sociology 3 वर्ष 
सोनपिंपळे Eidinbergh 
४२ | हर्षाली प्रभाकर University of UK ष्ट Phd Politics PHD ४ वर्ष 
नगराळे Bristol 
४३ | विकास राजेंद्र University Of Netherlan | ६१ PHD PHD ४ वर्ष 
बागडे Amsterdam d 
४४ | इशा अविनाठा University of UK ७७ PHD Sociology and १ वर्ष 
कांबळे Glasgow research methods 
MRes 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


प्रपत्र-अ-८ 
पीएचडी - वाणीज्य (PhD - Commerce) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नावा | प्रवेश घेतलेल्या विद्या Qs अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
reser 2 3 = aa 4 ६ ॥ — || ८ 
४५ | प्रशीकदिव्य University of US २७० PhD PHD in Resourse ४ वर्ष 
प्रभुदास गजभिये Massachusetts economics 
Amherst 
प्रपत्र-अ-९ 
पीएचडी - विज्ञान (PhD -science ) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव । प्रवेश घेतलेल्या | विद्या ७$ | अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे | पीठाच्या | World | क्रम विद्यापीठातील कालावधी 
नाव देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
[9] 2 3 ae ee ६ | ७ | त्रि 
४६ | शुभांगी जयंत Durham Uk ८६ PhD PhD Geological ३ वर्ष 
खोब्रागडे University science 
४७ | राहूल धनेंद्र चौरे | Queen Mary UK ११४ Phd Phd In psycology ४ वर्ष 
University 
London 
४८ | प्राची अरूण पोवार | the University | Uk २०५ Phd PHD Pharmacy in ३ वर्ष 
of Reading cancer 
प्रपत्र-अ-१० 
पीएचडी - अभियांत्रीकी (PhD -Engineering ) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नावा | प्रवेश घेतलेल्या विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र. विद्यापिठाचे नाव | पिठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
zz २ ३ | ok | षु & fF ७ c 
४९ | निहाल दिलीप university of US १६ Phd Phd In computer ४ वर्ष 
डोईफोडे Pennsylvalia and Information 
science 
Yo अविनाश सत्यवान University of Uk 20 Phd Phd engg. Material ४ वर्ष 
पोवार anchester science 
५१ | प्रज्ञांत मंच्छीद्र The University | UK २७ Phd Phd In chemical ४ वर्ष 
पवनीपगार anchester Engg. 
YQ यशा राजू बनसोड University of Uk २७ Phd Phd In chemical 3 ay 
anchester Engg. 
43 | चारूदत्त शिवदास =| Newyork US 34 Phd Doctorate in ४ वर्ष 
म्हसडे University Mechanical Engg 
(NYU) 
Ys अक्षय विजय बागडे | The University Uk ७७ Phd Mechanical Engg. ४.वर्ष 


of Glasgow 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


प्रपत्र-अ-११ 


पीएचडी - वैद्यकीय (PhD Medical) 


hae! Q 3 | ४ | ५ ६ | lw 
दष विजया राजेद्र Imperial UK ८ PHD PHD Surgery and 3.4 ay 
दणके college London cancer 
प्रपत्र-अ-१२ 
पीएचडी - विधी (PhD Law) 
EZ Q 3 [1 ४ | ५ ६ [11७ | 
५६ असंग राहूल University Of UK षु PHD PHD Law ३ वर्ष 
वानखेडे Oxford 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२१/प्र.क्र.९६/शिक्षण-१, दिनांक १२.८.२०२१ चे सहपत्र) 


सन २०२१-२२ करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना परदेश शिष्यवृत्ती -आंतरपरिवर्तनाने निवड झालेल्या विद्यार्थ्याची 


यादी 
प्रपत्र-ब-१ 
पदव्युत्तर पदवी (PG) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या विद्या QS World | अभ्यासक्रम परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव पीठाच्या Ranking विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव २०२० अभ्यासक्रमाचे नाव 
ee २ ३ SSS षु गी SSS) ८ 
a प्रशांसा चंद्रकांत | University of US १६ PG Master of science in | 94 Felt 
चव्हाण Pennsylvania (Science) | education,Internatio 
nal educational 
Development 
2 विकास Teachers US १९ PG (Arts) MA Comparative २ वर्ष 
कृष्णराव तातड | college and International 
Columbia education in 
University socilogy 
3 सुरभी राजेंद्र Columbia US १९ PG Master of science in | १ वर्ष 
दहीवाळकर University (Science) | architecture and 
Urban design 
४. | नयन गोवींदा Columbia US १९ PG Master of science in | २ वर्ष 
मेश्राम University (Science) | sustainability 
science 
षु शिवानी गंगाधर | The university | UK २० PG (Arts) | Msc By research १ वर्ष 
वाल्देकर of Edinburgh 
६ प्रज्ञा चंद्रकांत The university | UK २० PG (Arts) | Msc by Research १ वर्ष 
सावंत of Edinburgh Social and political 
sciences 
9 art सुरेंद्र University of US २१ PG (Arts) | Master of Arts in २ वर्ष 
पाझारे Michigan -Flint arts administration 
८ तेजस्वीनी Exar | The University | UK २७ PG (Arts) | Msc economics १ वर्ष 
गायकवाड Of Manchester 
९ शरदचंद्र Kings College Uk 39 PG (Arts) | Digital culture and १ वर्ष 
मधूसुदन London society (MA) 
बनसोडे 
णि ज्योतीराव The Australian | Australia | ३१ PG Master of Forestry | 249 
कैलास वानखेडे | National (Science) | advanced 
University 
- q | हर्षाली संतोष | Kings college | UK 39 PG Msc १ वर्ष 
वाडेकर London (Science) Pharmaceutical 
analysis technology 
and 
biopharmaceuticals 
१२ । सुचीता सुरेंद्र | Newyork Us 34 PG Master of २ वर्ष 
वाघमारे university (Science) Biomedical science 
(NYU) 
93 सायली wae The University Australia ४० PG Master of Public १८ महीने 
ae of Sydney (science) health 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


१8 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


श्वेता अजय 
सावरकर 


The University 
of Sydney 


Australia 


Vo 


PG 
(Commerc 
€) 


Master Of 
commerce 
(extation) 


२ वर्ष 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२१/प्र.क्र.९६/शिक्षण-१, दिनांक १२.८.२०२१) 


सन २०२१-२२ करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना परदेश शिष्यवृत्ती -आंतरपरिवर्तनाने निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची 


यादी 
प्रपत्र-ब-२ 
पीएचडी (PHD) 
अ. । विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेश घेतलेल्या QS World | अभ्यासक्रम परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र. विद्यापीठाचे नाव पीठाच्या Ranking विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव २०२० अभ्यासक्रमाचे नाव 
[१ ] २ 3 4 ६ | ww ८ 
शि भुषण Ra Durham UK ८६ PHD PHDincomputer | 349 
अतोटे University science 
2 आरती सुरेश University of UK ८७ PHD PHD Psycology ४ वर्ष 
कांबळे Birmingham 
3 औंकार The University | UK ९३ PHD Standard PHD ३ वर्ष 
आदीनाथ of Sheffield 
चौधरी 
४. | सुहास प्रकाहा | Cardiff UK १५९ PHD PHD computer ४ वर्ष 
देवमाने University science 
षु करण अरूण Cardiff UK १५९ PHD PHD Engg. ४ वर्ष 
बारमाते University 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२१/प्र.क्र.९६/शिक्षण-१, दिनांक १२.८.२०२१ चे सहपत्र) 


सन २०२१-२२ करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना परदेश शिष्यवृत्ती - सर्वसाधारण प्रतीक्षा यादी 


प्रपत्र-क 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव | wear घेतलेल्य विद्या QS World | अभ्यासक्रम परदेशाती अभ्यास क्रम 
क्र. विद्यापीठाचे नाव पीठाच्या Ranking विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | २०२० अभ्यासक्रमाचे नाव 
लि २ 3 ieee षु & | lw c 
¥ चक्षुपाल The University Australia | ४१ PG (Sci) PG Master of food २ वर्ष 
कैलास of Melborne And packaging 
वानखेडे nnovation 
२ | साची शेषेराव | The University | Australia | ४१ PG(Sci) sc in Data Science | २ वर्ष 
ब-हाटे of Melborne 
3 शुभम कल्याण | The University | Australia | 89 PG (Engg) aster in Information | २ वर्ष 
सुर्यवंशी Of melborne Technology 
४ । उत्कर्ष The Univesity | Australia | ४१ PG (Engg) | Master in २.५ वर्ष 
नंदकुमार Of Melborne Construction 
बानागे anagement 
५ | कौशीकी The Univesity | Australia | ४१ PG (Engg) aster of Engg. २ वर्ष 
दशरथ जाधव । Of Melborne echanical Engg. 
६ | अनिकेत The Univesity | Australia | ४१ PG (Engg) aster of २ वर्ष 
अनील बहादुरे | Of Melborne construction 
anagement 
७ | विशाल सुनील | The Univesity | Australia | ४१ PG(Engg) Master of Industrial | 2 a9 
चौगुले Of Melborne Engg. 
c ऐश्वर्या राजेंद्र Duke University | US BR PG (Engg) Engg.management २ वर्ष 
चव्हाण (Industrial engg) 
९ | अभिषेक प्रणय | Duke University | US ४२ PG (Engg) | Master of engg १ वर्ष 
वहाने (Management) 
i विभोर ताराचंद | The University | Australia | ४४ PG(Engg) | Master in Information | २ वर्ष 
मेंढे of new Technology 
southwales 
(UNSW Sydney 
5 १ | प्रज्ञापाल The University | Australia | ४४ PG (Engg) Msc in information २ वर्ष 
रूंदन मेश्राम of new Technology 
southwales 
(UNSW Sydney 
१२ | नेहाल देवांनंद | The University | Autralia | vv PG (Engg) | Masterinelectrical | 249 
खांडेकर of new engg. 
southwales 
(UNSW Sydney 
१३ | चंद्रकिती The University | Australia | ४४ PG (engg) Master in Information | २ वर्ष 
दिलीप of new technology 
अर्टस्थी southwales 
(UNSW Sydney 
१४ | अभिषेक सुरेडा | The University | Australia | ४४ PG (engg) _| Master of २ वर्ष 
हिरे of new Information 
southwales Technology 
(UNSW Sydney 


पृष्ठ १५ पैकी 93 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


१५ | विजय जनांर्दन | The University | Australia | ४४ PG(Engg) Construction project | २वर्ष 
वाघमारे of new Management 
southwales 
(UNSW Sydney 
१६ | साक्षी भुपेंद्र The University | Australia | ४४ PG (Engg) | Engg. Science Food | २ वर्ष 
वासनीक of new process Engg. 
southwales 
(UNSW Sydney 
१७ | निहार The University | Australia | ४४ PG (Engg) Master in Information | २ वर्ष 
जगदीशा of new Tech. 
मेश्राम southwales 
(UNSW Sydney 
१८ | आकाशा The University | Australia | ४४ PG (engg) Mechanical engg. २ वर्ष 
बाळासाहेब of new Master of science 
साबणे southwales 
(UNSW Sydney 
१९ | अमोघ राजीव | The University | Australia | ४४ PG (Engg) | Master Of engg. २ वर्ष 
इंदुरकर of new Electrical 
southwales 
(UNSW Sydney 
२० | सृष्टी संजय | The University | Australia | ४६ PG Master Of Bussiness | 2 a9 
खोब्रागडे of Queensland (Manageme 
nt) 
२१ | अखील The University | Australia | ४६ PG (Engg) _| Master of engg. २२ महीने 
साहेबराव of Queensland Science 
मेश्राम (Management) 
२२ | श्वेता अर्जून The University | Australia | ४६ PG (Engg) _| Master Of Data २ वर्ष 
बधाई of Queensland Science 
२३ शुभांकोत The University Australia | ४६ PG (Engg) Master of Animal २ वर्ष 
देवीदास of Queensland science 
मानकर 
२४ | ऐश्वर्या ककयप | The University | Australia | ४६ PG Master of Tourism २ वर्ष 
पाटील of Queensland (Manageme | Hotel and event 
nt) Management 
24 | स्वराज विश्वास | The University | Australia | ४६ PG (Engg) | Master of Computer | 23 महीने 
रणधीर of Queensland Science 
(Management) 
२६ | RISK The University | Australia | ४६ PG (Engg) | Master of Data २ वर्ष 
विनायक आंग्रे | of Queensland science 
२७ | धम्मरत्न The Technical Germeny | 4° PG (Engg) Msc Aerospace २ वर्ष 
बाबुराव University Of engg. 
गायकवाड Munich 
२८ | विश्वदीप उध्दव | Monash Australia GY PG Master Of Global 2 ay 
बनसोड University (Manageme | Bussiness 
nt) 
२९ arpa Monash Australia GY PG (Arts) Master of Arts Public | 2 ay 
garda बागेश्वर | University Policy 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो २०२१-प्र.क्र.९६/शिक्षण-१ 


३० | चैतन्या सुरेश | Monash Australia | ५५ PG Master of Bussiness । २ वर्ष 

अलोने University (Manageme 
nt) 

39 septa अरवींद | Monash Australia GY PG Master Of project २ वर्ष 

तागडे University (Manageme | leadership 
nt) 

३२ | प्रज्वल रोडान । Monash Australia | ५५ PG (Engg) aster Of Data २ वर्ष 
तलवारे University Science 

३३ | पालाश Delft University | Netherlan | ५७ PG (engg) sc Programme २ वर्ष 
रवींद्रनाथ Of Technology | ds aster Sustainable 
गायकवाड energy Technology 

२४ महेश University Of Uk GC PG (Arts) sc Public Policy १ वर्ष 
मुकुंदराव ढोले | Bristol 

३५ अंकीत नरेठा University of Uk GC PG sc Bussiness १ वर्ष 
नागदेवे Bristol (Science) Analytics 

३६ | रोहीत दिपक | University Of UK ५८ PG (Arts) Msc International १ वर्ष 
रंगारी Bristol Relation 

39 अविष्कार University Of Uk GC PG (Arts) Films And Television १ वर्ष 
भिमराव Bristol A 
चव्हाण 

३८ | सुप्रीत रविद्र University Of Uk ६२ PG(Engg) aster Of Science In | १ वर्ष 
कांबळे Warwick engg. Bussiness 


anagement 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


